आदिवासी क्षेत्र उपयोजनेअंतर्गत सन २०१७-१८ 
करीता पाटबंधारे प्रकल्पास निधी वितरण 
करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१७/प्र.क्र.२२/कार्यासन.६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: -२९ मार्च, २०१८. 


वाचा :- 


१) वि. वि, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१७ /प्र.क्र.७५ / अर्थ-३, दि. १८.०४.२०१७. 
२) वि. वि, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१७ /प्र.क्र.९४ / अर्थ-३, दि. ३०.०६.२०१७ व ०६.०२.२०१८ 
३) जलसंपदा विभागाची नस्ती क्र. टीएसपी- २०१७/ ११२ / ळलपा-१. 


शासन निर्णय- 


आदिवासी उपयोजने अंतर्गत जलसंपदा विभागाकरीता मागणी क्र. टी-६ खाली मुख्यलेखाशिर्ष 
४७०१ मोठ्या व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील खर्च व मुख्य लेखाशिर्ष ४७०२ लहान पाटबंधाऱ्यावरील खर्च 
करीता एकुण रु.५०००.०० लाख इतका निधी सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाकरिता अर्थसंकल्पित केलेला 
आहे. त्यापैकी वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. २ येथील दि. ०६/०२/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकान्वये ८०% 
मर्यादेत रु. ४०००.०० लक्ष निधी उपलब्ध आहे. 
२. आदिवासी क्षेत्र उपयोजनेखालील "जलसंपदा" या उपशिर्षाखाळील योजनांना सोबतच्या विवरण 
पत्रातील स्तंभ क्र.३ मध्ये दर्शविलेल्या तरतुदी वितरणास मंजूरी देण्यात येत आहे. 
३. नियंत्रण अधिकारी आणि विभागप्रमुख यांनी ही तरतुद शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग 
क्र.टिएसपी-१०८६/८७१०/प्र.क्र.३१/का.५ दिनांक ९.३.१९९० अन्वये निश्चित केलेल्या आदिवासी उपयोजना 
क्षेत्रातील व क्षेत्राबाहेरील क्षेत्रासाठी मान्य योजनांवर खर्च होतील याची दक्षता घ्यावी. तसेच या तरतूदी खर्च 
करतांना शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र.टिएसपी-२००३/प्र.क्र.१०१/का-६, दिनांक २६ जुले, 
२००४ व टिएसपी-२००५/प्र.क्र.४९/का-६, दिनांक १० नोव्हेंबर, २००५ मधील अटींचे कटाक्षाने पालन 
करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच प्रस्तुत शासन निर्णयाद्वारे वितरित करण्यात येत असलेल्या तरतूदी 
मासिक खर्च विवरणपत्राप्रमाणे खर्च करण्याची दक्षता सर्व नियंत्रक अधिका-यांनी घ्यावी. 
४. आदिवासी उपयोजनेंतर्गत उपलब्ध करुन दिलेली तरतूद फक्त आदिवासी लोकांकरिता वा 
आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गत खर्च करण्यात यावी. तसेच आदिवासी क्षेत्राबाहेरील क्षेत्रासाठी केलेली 
तरतूद त्या क्षेत्रातील आदिवासी लोकांकरिता खर्च करण्यात यावी. आदिवासी उपयोजनेंतर्गत केलेली 
तरतूद आदिवासी क्षेत्राबाहेर किंवा सर्वसाधारण योजनेखाली खर्च करण्यात येवू नये. जर आदिवासी 
उपयोजनेत केलेली तरतूद खर्च झाली नाही तर सदर तरतूद प्रत्यार्पित करावी व कोणत्याही परिस्थितीत 
आदिवासी क्षेत्राबाहेर खर्च करण्यात येवू नये. जर आदिवासी उपयोजनेची तरतूद आदिवासी क्षेत्राबाहेर खर्च 
झालेली आढळल्यास याबाबत आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक, संबंधित अपर आयुक्‍त, आदिवासी 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१६ / प्र.क्र. २२/कार्यासन.६ 


विकास, संबंधित जिल्हाधिकारी व नियोजन अधिकारी यांना जबाबदार धरण्यात येईल. तसेच आदिवासी 
उपयोजनेंतर्गत जिल्हा योजनांसाठी उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल 
लेखाशिर्षनिहाय /उप लेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती जिल्हाधिकारी 
तसेच नियोजन अधिकारी यांनी आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक, संबंधित अपर आयुक्‍त, आदिवासी 
विकास व आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्यात १० तारखेपर्यंत न चुकता पाठवावी. 

५. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात अतिरिक्‍त आदिवासी 
उपयोजना क्षेत्रात तसेच आदिवासी उपयोजने क्षेत्राबाहेरील क्षेत्रातील योजनांवर केलेला खर्च स्वतंत्रपणे 
नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी. जेणेकरुन शासनाला आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजने क्षेत्राबाहेरील 
योजनांवर होणा-या खर्चावर लक्ष ठेवता येईल व तो केंद्रशासनाला कळविता येईल. 

६. नियंत्रण अधिकारी / विभाग प्रमुख यांनी नियम प्रचलित कार्यपध्दती व सध्याच्या शासकीय धोरणास 
अनुसरुन चाळू योजनांवर खर्च करावा. हे आदेश फक्त अंमलबजावणी /नियंत्रक अधिका-यांच्या अधिनस्त 
ठेवलेल्या तरतुदीस प्रशासकीय दृष्टया मान्य केलेल्या चाळू योजनांवर खर्च करण्यासाठी आहे. याची 
अंमलबजावणी अधिका-यांनी नोंद घ्यावी. 

७. आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (टिएसपी) व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील 
उपयोजना (ओटिएसपी) यांचा खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविण्यासाठी लेखाशिर्षामध्ये काही बदल करण्यात आले 
असल्यास हे बदल लक्षात घेवून खर्च नोंदविताना सुधारित लेखाशिर्ष नोंदविण्याची दक्षता सर्व संबंधितांनी 
घ्यावी. 

८. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने वाचा येथील क्रमांक १ व क्रमांक २ अन्वये विभागास प्रदान 
केलेल्या अधिकारांस अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

र्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201803282056360624 असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


न Digitally signed by Ravindra 
Ra Vi Nn d ra Digambarrao Aute 


DN: cn=Ravindra Digambarrao Aute, 


Di gam barraO — =Tribal Development Department, 
ou=Government of Maharashtra, 
Aute 1 
(रविंद्र औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे/अमरावती. 
पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१६ / प्र.क्र. २२/कार्यासन.६ 


विभागीय आयुक्त,मुंबई/पुणे/औरंगाबाद/नाशिक/अमरावती. 

अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव 

अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, औरंगाबाद 
अधीक्षक अभियंता खारभूमि विकास मंडळ, ठाणे. 

कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. 

कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. 
महालेखापाल (लेखापरोक्षा)//(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे / जळगांव / औरंगाबाद. 

वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

जलसंपदा विभाग (बजेट-२/ळलेखाशाखा / निवसं-१), मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
कार्यासन अधिकारी ( का.क्र. २, ५ आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय. 

निवड नस्ती (का-६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१६ / प्र.क्र. २२/कार्यासन.६ 


आदिवासी क्षेत्र उपयोजनेखाळील सन २०१७-१८ आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीचे वाटप. 


मागणी क्रमांक टी-६ मुख्य लेखाशिर्ष : ४७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे भांडवली खर्च-७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) 
जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना (09) (०१) मध्यम पाटबंधारे वाणिज्यिक.(४७०१ बी २६४) 
५३,मोठी बांधकामे. 
रु.हजारात 

प्रकल्पांचे/ २०१७-१८ साठी सदर शासन निर्णयाद्वारे वितरीत नियंत्रण अधिकारी 
जिल्हयाचे नांव अर्थसकंल्पीत तरतूद करण्यात येत असलेली तरतूद 
1 ae २ ३ a 
झाझी नगर उसियो २८४८८ अधिक्षक अभियंता व प्रशासक 
(गोंदिया) लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण 
नागपूर 
देहर्जी ७३८५२ अधिक्षक अभियंता , उत्तर 
कोकण पाटबंधारे मंडळ ठाणे 
मारेगाव २१५२० अधिक्षक अभियंता व प्रशासक 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
औरंगाबाद 
एकुण:- १५४८२६ १२३८६० 


कढ Digitally signed by Ravindra 
R a V | Nn d fa Digambarrao Aute 


DN: cn=Ravindra Digambarrao 
D रं 0 Aute, o=Tribal Development 
| g a mM a r fa Department, ou=Government of 
Maharashtra, 
O A U t e email=rajendra.aute@nic.in, c=IN 
Date: 2018.03.29 20:32:34 +05'30' 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१६ / प्र.क्र. २२/कार्यासन.६ 


आदिवासी क्षेत्र उपयोजनेखालीळ सन २०१७-१८ आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीय 


तरतूदीचे वाटप. 


मागणी क्रमांक टी-६मुख्य लेखाशिर्ष : ४७०२-लघुपाटबंधारे-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, ७९६-जनजाती क्षेत्र 
उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना ३२-अंशदान. 


रु. हजारात 
प्रकल्पांचे/ जिल्हयाचे २०१७-१८ साठी  ।सदर शासन निर्णयाद्वारे नियंत्रण अधिकारी 
नांव अर्थसकंल्पीत तरतूद | वितरीत करण्यात येत 
असलेली तरतूद 
a खै. २ ३ 1४ 
योजनेचे नाव-(०१) (१३) कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान. (४७०२ ५१२८) 
ठोक तरतूद १७७३८ १४१९० अधिक्षक अभियंता व प्रशासक लाभ 
क्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर 
योजनेचे नाव-(०१) (१४) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान. (४७०२ ५१४६), 
बेवारटोला, गोदीया ८००० अधिक्षक अभियंता व प्रशासक लाभ 
कोसरी गडचिरोली २४००० क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नागपूर 
यंगलखेडा, गडचिरोली ४०००० 
आमपाटी, अमरावती १६००० 
बागलिगा, अमरावती ८००० 
पाटीया, अमरावती ४००० 
आलेवाडी, बुलढाणा २३८७२ 
पाचपाहूर, यवतमाळ १६००० 
एकुण १७४८४० १३९८७२ 


योजनेचे नाव-(०१) (94) तापी पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली STA. (४७०२ ७६९५), 


भुरीवेळ 


१०००० 


८००० 


अधिक्षक अभियंता व प्रशासक 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगाव 


योजनेचे नाव-(०१) (१६) कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान. (४७०२ ७७०१), 


खोलसापाडा 


१०८६७२ 


८६९३७ 


अधिदक्षक अभियंता व प्रशासक, खार 
भुमी विकास मंडळ, ठाणे 


योजनेचे नाव-(०१) (१७ गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान. (४७०२ ७७१२), 


पिपळगाव खांड 


३३९२४ 


२७१३९ 


अधिक्षक अभियंता व प्रशासक 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
औरंगाबाद 


Ravindra 
Digambarrao Aute 


Development Departmen 
Maharashtra, email=rajen: 
Date: 2018.03.29 20:32:53 


Digitally signed by Ravindra Digambarrao Aute 
DN: cn=Ravindra Digambarrao Aute, o=Tribal 


tt, ou=Government of So षु पैकी षु 
dra.aute@nic.in, c=IN -< 


+05'30' 


